लोकनाटय कलाकेंद्रात कार्यक्रमाची . . 
वेळ वाढविणे व इतर मागण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.पीपीई-०९/२००८/२७९/विशा-५, 
मंत्रालय,मुंबई-३२, 
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २००८. 


वाचा : * 
१) शासन पत्र पर्यावरण विभाग क्र.ध्वनिप्र-२००५/प्र.१८५/०५/ता.क.१, 
दि. ७ ऑक्टोंबर, 2004, 
2) शासन पत्र गृह विभाग क्र.पीपीई ०१/२००४/८९/विशा-५, 
दि.१२ जानेवारी, २००६. 


प्रस्तावना : 
तमाशा ही महाराष्ट्राची लोककला असून या कलेव्दारे राज्यातील ग्रामीण 
भागात समाजप्रबोधन व लोकजागृती होत असते. तमाशा व लोकनाटय हा महाराष्ट्राचा एक 
सांस्कृतिक ठेवा असल्याने विशेषतः ग्रामीण जीवनामध्ये दृढपणे रुजलेला आहे. यापुर्वी वरील . 
शासन पत्र दि. ७ ऑक्टोंबर, २००५ अन्वये तमाशा व लोकनाटयाच्या कार्यक्रमासाठी 
ध्वनीक्षेपक यंत्रणेचा वापर करुन बंद जागेमध्ये तसेच तंबू व कन्हान लावून बंदीस्त तंबूमध्ये . 
रात्री १२ वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. तद्दतच वरील दि. १२ जानेवारी, २००६ 
च्या पत्राने लोकनाटय व तमाशासाठी तिकिट विक्री परवाना फी संपुर्ण वर्षाची एकदाच रु.. 
१०००/- इतकी आकारण्यात यावी. तसेच परफॉर्मन्स लायसन्स फी (सादरीकरण परवाना 
फी) प्रत्येक प्रयोगासाठी स्वतंत्रपणे न आकारता वर्षातुन एकदाच रु. १०००/- इतकी wT 
आकारण्यात यावी व सदर फी चा कालावधी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थीक. 
कालावधीसाठी गृहित धरावा, असे सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व पोलीस आयुक्तांना कळविण्यात . 
आले आहे. | 


राज्यातील ग्रामीण भागात लोककलेचे अस्तित्व टिकविणे व संवर्धन करण्याची © 


जबाबदारी राज्य शासनाची. असल्याने याबाबत महाराष्ट्र थिएटर मालक असोसिएशन तसेच . 


(3. and Settings Administrator Derkinp spl कवा की 


विश्व महाराष्ट्र संगीत पार्टी तमाशा कलावंत महासंघ यांनी शासनास त्यांच्या मागण्या सादर 
केल्या होत्या. त्या मागण्यावर सहानुभुतीपुर्वक विचार करुन शासनाने खालील निर्णय घेतले 
आहेत. 

१) लोकनाटय कलाकेंद्रामध्ये ध्वनीक्षेपकाशिवाय रात्री १ वाजेपर्यंत कार्यक्रम 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 

२) लोकनाटय कलाकेंद्रासाठी तिकीट परवाना फी संपुर्ण वर्षासाठी एकदाच रु. 
१०००/- इतकी आकारण्यात यावी व दि. १ एप्रिल व ३१ मार्च या आर्थीक 
वर्षासाठी भरणा करुन घेण्यात यावी. 

३) लोकनाटय कलाकेंद्रासाठी परफॉर्मन्स लायसन्स फी (सादरीकरण परवाना फी) 
प्रत्येक प्रयोगासाठी स्वतंत्रपणे न आकारता वर्षातुन एकदाच रु. १०००/- इतकी फी 
आकारण्यात यावी. सदर फी चा कालावधी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थीक 
वर्षासाठी राहील. 

४) तमाशासाठी आकारण्यात येणारी फी एकाच ठिकाणाहून भरण्यात आल्यानंतर ती 
राज्यात सर्वत्र ग्राहय धरण्यात यावी त्यासाठी ज्या ठिकाणी प्रयोग सादर करण्यात 
येईल. त्या ठिकाणाच्या स्थानिक प्रशासनाने पुन्हा वेगळयाने फी ची आकारणी करु 
नये. : 

५) लोकनाटय कलाकेंद्रासाठी परवान्याचे नुतनीकरण करताना तीन वर्षासाठी 

एकत्रित फी आकारुन नुतनीकरण करण्यास मुभा देण्यात येत आहे. 

६) प्रत्येक परवान्यावर निश्‍चित केलेल्या कार्यक्रमाची वेळ स्पष्टपणे नमूद करण्यात 
यावी. 

७) निर्धारित केलेल्या वेळेतच कलाकेंद्र चालू राहील याबाबत लोकनाटयकला केंद्राच्या 
चालकांनी दक्षता घ्यावी. 

८) लोकनाटय क्लाकेंद्राच्या परवान्याचे नुतनीकरण करताना अथवा नवीन परवाना 
प्रदान करताना सदर कलाकेंद्रामध्ये नऊ कलासंचापेक्षा अधिक कलासंच राहणार 


नाहीत याबाबत संबंधीतांकडून बंधपत्र घेण्यात यावे. 


C\Decuments and Settings dminjstrator Desktop spl-S/iR-tamasha 


९) सदर आदेश सर्व तहसीलदार तसेच पोलीस ठाण्याचे प्रभारी यांना त्वरीत 
कळविण्यात यावेत. 
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या 


वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २००८१११५१७५१२६००१ असा 


आहे. 
, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने 
Nid. 
(सुनिल. ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (विशेष), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 


१) सर्व पोलीस आयुक्त 
२) सर्व जिल्हादंडाधिकारी 
३) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
प्रतिलिपी : 
१) प्रधान सचिव, मा. मुख्यमंत्री 
२) सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री 
३) खाजगी सचिव, मा.मंत्री, ग्रामविकास व पर्यटन 
४) खाजगी सचिव, मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य 
५) खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री (गृह) 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 


८) निवड नस्ती विशा-५, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


CWacaments and Secnngs (तीकरेगरशाजर७/१112707000घूर्यी 0: रसर, 


